विधानमंडळाच्या जुले, २०१८ च्या (पावसाळी) 
SRSA सादर HSS सन २०१८-१९ चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१८/प्र.क्र.३४/२०१८/१७स 
दालन क्रमांक-६ तळमजला (विस्तार), 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख:३०,जुले २०१८ 


वाचा - 
१) वित्तविभाग,शासन परिपत्रक,क्र.पूरक-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थसंकल्प-३,दि.२७,जुले, २०१८. 


शासन निर्णय- 

सन २०१८-१९ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक ०४,जुळे २०१८ रोजी 
विधानमंडळास सादर करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. दि. 
३१ मार्च, २०१९ रोजी संपणा-या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी 
विनियोजन विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती दिली असून ते महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन 
अधिनियम, २०१८ (सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४५) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण, भाग-४ दिनांक, १७ जुले २०१८ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
२. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पूरक मागणीव्दारे एकूण 
रु.१८५३,५२,५१,०००-/-(अक्षरी रुपये एक हजार आठडो त्रेपन्न कोटी,बावन्न लाख एकावन्न हजार मात्र) 
(अनिवार्य/ कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत) मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदी संदर्भात नियोजन व वित्त 
विभागाच्या मान्यतेनंतर सदर पुरक मागणीच्या खर्चासंदर्भातील संबंधीत योजनांचे वित्तीय मान्यतेचे 
आदेश स्वतंत्ररित्या संबंधीत योजना अंमलबजावणी कार्यासनांमार्फत निर्गमित करण्यात आल्यानंतर 
सोबतच्या विवरणपत्राच्या स्तंभ पाच मधील संबंधीत कार्यान्वयन/नियंत्रक अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन 
करण्यात येतील. 
३. पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार मंजुर झालेल्या पुरक मागण्यांच्या अनुषंगाने 
आकस्मितकता निधीतुन काढलेला निधी यापुढे आकस्मितकता निधीच्या खाती खर्ची न टाकता, 
एकत्रित निधीच्या खाती खर्ची टाकण्यात यावा. अनिवार्य खर्चाच्या पुरवणी मागण्यांच्या निधी वितरणाचे 
प्रस्ताव (मुळ धारिकेवर) वित्त विभागास मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावेत. कार्यक्रम खर्चाच्या पुरवणी 
मागण्यांचे प्रस्ताव (मुळ धारिकेवर) निधी वितरणापूर्वी यथास्थिती नियोजन विभाग/सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग/आदिवासी विकास विभाग यांच्या मंजूरीने वित्त विभागास मान्यतेसाठी सादर 
करण्यात यावेत. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१८/प्र.क्र.३४/२०१८/१७स दि.३०.०७.२०१८ 


४. तसेच सदर निधी वितरीत करण्यापूर्वी नियोजन व वित्त विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सुचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त विभागाच्या दि.०२ 
एप्रिल,२०१८ च्या परिपत्रकानुसार व वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे तंतोतंत पालन करुन निधी 
वितरणाबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७३०१२४८२५८४०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Seema Baban Jadhav 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ee aa a a a Nn ou=C.M.T. Department, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

2,5.4.20=f6d09269f267e078edac2ae3cc1 bfc4eca4 


Ja d h av bca6ff5fcd46acba37328f15459ce, cn=Seema 
Baban Jadhi 


(सीमा बबन जाधव) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.विरोधी पक्षनेते विधानसभा/विधानपरिषद,विधानभवन,मुंबई-३२ 

२. सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. संचालक, (पणन),पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा)/(स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता )/ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

८. उप सचिव (श्री वळवी/श्री कुलकर्णी/श्री देसाई/श्री खोरगडे/श्री कुलकर्णी)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 

मंत्रालय,मुंबई-३२ 

९. अवर सचिव (श्री शिंगटे) , सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (३स/१३स/१४स/२२स/२१स/२४स/रेशीम/टेक्स-५)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग,मंत्रालय,मुं-३२ 

. वित्त विभाग, (अर्थसं.३/व्यय-११/अर्थसं.१३). मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. नियोजन विभाग, (का-१४११/का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


-O 
छठ 


-O 
-O 


aD 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक पुरक-२०१८/प्र.क्र.३ ४/२०१८ दि.३०.०७.२०१८ चे विवरणपत्र 


वेषय :- सन २०१८-१९ मधील खर्चाच्या मंजूर पुरक मागण्या (जुले २०१८ चे पावसाळी अधिवशेन) 


ल.लाखात) 
fal बाब | पृष्ठ = ee > - ---_-- | नियंत्रक Fa fees TRU काय 
क्र. | क्रमांक | क्रमांक अधिकारी सन 
षक 4 | 3 | v & & 1७] 
मागणी क्रमांक व्ही-२, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
| 5 शि २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा,८००- इतर खर्च ,(००)(०१)राज्य सहकारी निवडणूक 0५24000000. 08023 ति १५.०० १५.०० | १३स 
प्राधिकरण (अनिवार्य)(दत्तमत) (२०७० ०८८२)२८-व्याबसायिक सेवा नियोजन) मुख्यालय, पुणे 
मागणी क्रमाक BIR, ; pee te सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
२ | ९७८ ~ २४२५-सहकार,००१संचालन व प्रशासन,(०१) संचालन व प्रशासन,(०१)(०५) विभागीय व pena ce 202.99 ३०८.९७ | 22a 
जिल्हा प्रशासन (२४२५ ००६७)(अनिवार्य)(दत्तमत) का 
वीज. नियोजन) मुख्यालय, पुणे 
०६-द्रध्व -रु.५.७९.०००/-१४-भाडेपटी व कर-३.०३.१८,०००/- 
मागणी क्रमांक व्ही-२, 
३ | १७९ | ९७५ |२४२५--सहकार ,००१-संचालन व प्रशासन,(०१) संचालन व प्रशासन,(०१)(०८) साखर साखर आयुक्‍्तालय,पुणे on ७२०००००. ४४४९०५. धका 
आयुक्तालयाचे बळकटीकरण (अनिवार्य)(दत्तमत)(२४२५ १०५४)-१३-कार्यालयीन खर्च 
(आकस्मिकता निधी प्रतिपर्ती) 
१७५ मागणी क्रमांक व्ही-२, सहकार आयुक्त व निबंधक, 
४ | RCO | १७६ |९४२५-सहकार,००२-संचालन व प्रशासन,०१- संचालन व प्रशासन (००)(०३) सहकारी हत तालात aes ति ४०६.०० | Yokoo | RA 
अपिल न्यायालय (२४२५ ०१०२) (अनिवार्य) (दत्तमत)१३ कार्यालयीन खर्च नियोजन) मुख्यालय, पुणे 
मागणी क्रमांक व्ही-२, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
५ | १८१ | १७६ |२४२५--सहकार , १०१-सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण,(००)(०९) लेखापरिक्षणासाठी ता यी ee ३६.५४ ३६.५४ | LWA 
कर्मचारीवर्ग(२४२५ ०२२७)(अनिवार्य)(दत्तमत) १३-कार्यालयीन खर्च नियोजन) मुख्यालय, पुणे 
मागणी क्रमांक व्ही-२, 
डर सहकारी se संचालक (पणन), 
६ | १८२ | ९६ न १९प- संस्थांना सहाय्य,(०१)(०४) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन aes: ce gu ggoo.co | e42¢00,00 | aya 
१७७ संघामार्फत शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी लागलेल्या अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम अदा महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
करण्याकरिता अर्थसहाय्य (२४२५ २५४२)-३३अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक व्ही-२, रया आकारी संचालक (पणन), 
रि ace - ae १९५- सहकारी संस्थांना सहाय्य,(०१)(०४) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन | संचालनालय, शि ७ कका. aes 
संघामार्फत शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी लागलेल्या अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम अदा महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
करण्याकरिता अर्थसहाय्य (२४२५ २५४२)-३३अर्थसहाय्य , 
क्रमांक व्ही-२, 
२४३५-इतर कृषि विषयक कार्यक्रम, १९९- इतर अशासकीय संस्थांना सहाय्य, संचालक (पणन), 
८ | ९८४ | १७८ | (02) पणन व गुणवत्ता नियंत्रण,(०१)(०१)व(०२) जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र पणन संचालनालय, ९२१९१.०० a 82.00 Va 
स्पर्धात्मक कृषि विकास प्रकल्प (बाहय हिस्सा) (२४३५ ००२६)३२- अशंदाने-८७८०.०० महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
लाख (राज्य हिस्सा) (२४३५ ००१७)३२- अशंदाने- ४३१.०० लाख 
क्रमांक व्ही-२, वा संचालक (पणन), 
१७८- |२४३५-इतर कृषि विषयक कार्यक्रम, १९९- इतर अशासकीय संस्थांना सहाय्य. s 
९ | ९१८५ आंतरराष्ट्रीय कृषि विकास : थी सहायित वकास : WH संचालनालय, | ७४००.०० ES ७४००.०० | 2a 
१७९ |(02)(o¥) आंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधी सहाय्यित समन्वयित कृषि विकास प्रकल्प (बाहय महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
हिस्सा) (२४३५ ००४४) ३२- अशंदाने- ; 
क्रमांक व्ही-२, 
२४३५-इतर कृषि विषयक कार्यक्रम,१९९- इतर अशासकोय संस्थांना सहाय्य, 
w क संचालक (पणन), 
- हा व (०१)(०५) आशियायी विकास बँक सहाय्यित लहान शेतक-यांना बाजारपेठ उपलब्धता वळकटी ee वि goes: जिस 
सुधारणा-जपान दारिद्रय निवारण निधी प्रकल्प (बाहय सहाय्यित प्रकल्प) महाराष्ट्र erst 
-३२ अंशदाने-(राज्य हिस्सा) (२४३५ ००५३)रु. ६.५० लाख, 
(बाहय हिस्सा) (२४३५ ००६२)-३२ अंशदाने-रु.११८.५० लाख 
मागणी क्रमांक व्ही-२, 
= रेशीम संचालक (रेशीम), रेशीम 
. eis १७९ २८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग,१०७- उद्योग,(०१)(०१)राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८- pail एर ce as” ate 
१८० |२३,अंतर्गत रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रसिध्दी ( २८५१ ६५७४)-२६-जाहिरात व प्रसिध्दी महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
मागणी क्रमांक व्ही-२, pee ere 
रेशीम संचालक ( ), ST 
रर. vee | eco २८५९१-प्रामोद्योग व लघुउद्योग,१०७- उद्योग,(०१) (०२ )राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८- aad रवर शि Sees lane 
२३, रेशीम विकास कार्यक्रम अंतर्गत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे व अस्तित्वातील महाराष्ट्र राज्य.पुणे 
सुविधांचे बळकटीकरण ( २८५१ ६५८३)-३३-अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक व्ही-२, ere 
a aan agi संचालक (रेशीम), रेशीम 
१३। १८९ १८9 २८५१-प्रामोद्योग व लघुठद्योग,१०७- उद्योग,(०२)(०१) राष्ट्रीय कृषि के संचालनालय, ००.०० शि ४००.०० रेशीम 
१८१ |।योजनेअंतर्गत राज्यातील रेशीम उद्योगाकरिता पायाभूत सुविधांसाठी सहाय्य(केंपुयो) महाराष्ट्र राज्यापुणे 
(राज्यहिस्सा ४० टक्के) ( २८५१ ६५९२) ३३-अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक व्ही-२, संचालक 
२८५९१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग,११०-संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, (वस्त्रोद्योग).वस्त्रोद्योग टेक्स- 
श्ठ ~ १८१ sae यंत्रमागाचे eee १०.०० ति 20,00 
(०२)(६७) अल्पसंख्यांक समाजाच्या यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी कर्जाचे 7 ष्‌ 
प्रकल्प प्रस्ताव तयार करण्याकरिता अर्थसहाय्य( २८५१ ६०३७) ३३-अर्थसहाय्य महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
मागणी क्रमांक व्ही-२, संचालक 
९५) १९९ | ९८९ २८५९१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग,११०-संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, (बसत्रोद्योग),वस्त्रोद्योग विर coe wus टेक्स- 
(०२)(६७) अल्पसंख्यांक समाजाच्या यंत्रमाग घटकाचे आधुनिकीकरणासाठी १०टक्के संचालनालय,- ष्‌ 
भांडवली अर्थसहाय्य( २८५१ ६०४६)-३३-अर्थसहाय्य महा क रागयवूण 
कण-सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग १७३८६.०० | १६७९६६.५१ | १८५३५२.५१ 
२०७० | 9.00 | १५.०० १५.०० 
'एकूण-सहकार-दत्तमत (२४२५ [0.00 ८१५१.८१ ८१५१.५१ 
एकूण| 0.00 |_८१६६.५१ | ८१६६.५१ 
'एकण-वस्त्रोद्योग-दत्तमत WR] ६५०.००_ [ 0,00 |__६५०.०० 
२४२५ | 9.00 | १५९८००.०० | ९५९८००.०० 
'एकूण-पणन-दत्तमत | २४३५८ १६७३६.०० | 0,00 | १६७३६.०० 
THU] १६७३६.०० | १५९८००.०० | १७६५३६.०० 
एकण-सहकार,.पणन व वस्त्रोद्योग १७३८६.०० | १६७९६६.५१ | १८५३५२.५१ 


F:\-Supply D. july 2018 


